भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ + १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/पोल-१अ, 
दिनांक २५.०१.२०२४ व दिनांक ३१.०१.२०२४. 
2) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ, 
दिनांक २५.०१.२०२४. 
3) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, 
दिनांक ०२.०२.२०२४. 


शासन आदेश. 


शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ, दिनांक ०२.०२.२०२४, 
यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अधीक्षक”/सहा 
पोलीस आएउुक्त /निकासा” या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र । रा.पो.से. अधिका-याचे शासन आदेडा, गृह विभाग, बदलीने सुधारित 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/ पदस्थापना 
(श्री.श्रीम.) पोल-१अ, दि. ०२.०२.२०२४, 
यामध्ये निर्दिष्ट बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
i . | संदीप बाबुराव मिटके सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक, 
नाशिक शहर आर्थिक गुन्हे शाखा, 
अहमदनगर 
२. | संजय रतन बांबळे पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
अहमदनगर नाशिक 
३. | पुंडलिक नामदेवराव पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
भाटकर मुख्यालय, नागपूर ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखा, 
नागपूर ग्रामीण 
४. | गणेशा प्रवीण इंगळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, । सहायक पोलीस आयुक्त, 
नांदेड ग्रामीण उप विभाग पुणे हहर 
५. | रमेश तुकाराम Rod | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस 
चांदूर रेल्वे उप विभाग, अधिकारी, 
अमरावती ग्रामीण रामटेक उप विभाग, 
नागपूर ग्रामीण 


शासन Sal क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


२. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/पोल-१अ, दिनांक २५.०१.२०२४, 
यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस उप अधीक्षक”सहा! 
पोलीस aye (निकास “या संवर्गातील परिवीक्षाधीन अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे | शासन आदेशा, गृह विभाग, सुधारित पदस्थापना 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/ 
श्री./श्रीम.) पोल-१अ, दि. २५.०१.२०२४, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदस्थापना 
(१) (र) (3) (४) 
i . | राहुलरामचंद्र झाल्टे उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, अधिकारी, 
पालघर उप विभाग TUTE उप विभाग, 
ठाणे ग्रामीण 
२. | अजय विलासराव उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस 
कोकाटे अधिकारी, अधिकारी, 
जिमलगट्टा उप विभाग, अहेरी उप विभाग, 
जि. गडचिरोली. जि. गडचिरोली. 


३. शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/पोल-१अ, दिनांक २५.०१.२०२४, 
द्वारे “उपविथागीय ote अधिकारी फळघर” या पदावरुन करण्यात आलेली श्रीम. नीता 
अशोक पाडवी यांची बदली, याद्वारे, रद्द करण्यात येत आहे. 


४. पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
पोलीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) 

रि . _ वैशाली उत्तमराव माने पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
अमरावती शहर गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (FARA) 


२. | राजीवधुराजी नवळे उपविभागीय पोळीस अधिकारी, | सहायक पोलीस आयुक्त, 
गडहिंग्लज उप विभाग, नाशिक शहर 
जि. कोल्हापूर 
३. | रामदास जयसिंग उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
इंगवले औसा उप विभाग, जि. लातूर गडहिंग्लज उप विभाग, 
जि. कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
नाव 
(श्री./श्रीम,) 
(१) (२) (३) (5) 
४. | अनिल तुकाराम फदस्थापनेच्या NAAT सहायक पोलीस आयुक्त, 
घेरडीकर ठाणे शहर 
५. | गणपत दिनकर पिंगळे पोलीस उप अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र जव्हार उप विभाग, जि.पाळघर 
पडताळणी समिती, बुलढाणा 
६. | धुळा ज्ञानेश्वर cad सहायक पोळीस आयुक्‍त, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
नवी मुंबई कर्जत उप विभाग, जि. रायगड 
७. | विजय पांडुरंग लगारे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कर्जत उप विभाग, जि. रायगड नांदेड ग्रामीण उप विभाग 
८. | अजयकुमार सूर्यकांत पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, 
लांडगे विशेष कृती दल, नवी मुंबई 
नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
९. | राधिका सुनील फडके पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप अधीक्षक, 
मुख्यालय, चंद्रपूर मुख्यालय, रत्नागिरी 
| ०. | केलास सोपान जयकर उप प्राचार्य, पोलीस उप अधीक्षक, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, अकोळा | महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक. 
गं १. | बाजीराव बाबुराव सहायक पोळीस आयुक्‍त, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
महाजन लोहमार्ग, मुंबई. मनमाड उप विभाग, 
नाशिक ग्रामीण 


& 3 


तसेच, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये 


नमूद पदावरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
| . | आशित नामदेव कांबळे उपविभागीय पोळीस उपविभागीय पोळीस 
अधिकारी, अधिकारी, 
रामटेक उप विभाग, चांदूर रेल्वे उप विभाग, 
नागपूर ग्रामीण. अमरावती ग्रामीण 
६. शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ, दिनांक 


२५.०१.२०२४, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस 
अधीक्षक/पोलीसय उप आउुक्त (TAT “या संवर्गातील अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


अ.क्र.  रा.पो.से. अधिका-याचे नाव । शासन आदेशा, गृह विभाग, पदोन्नतीने सुधारित 
(श्री./श्रीम.) क्र.रापोसे-०७२३/प्र.क्र.१०६/ पदस्थापना 
पोल-१अ, दि. २५.०१.२०२४, 
यामध्ये निर्दिष्ट पदोन्नतीने 
पदस्थापना 
(१) (र) (3) (४) 
शि . | गणेश सोनाजीराव बिरादार पोलीस अधीक्षक, समादेशक, 
नागरी हक्क संरक्षण, नाशिक रा.रा. पोलीस बल, 
गट क्र.५, दौंड, जि. पुणे. 
७. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत 
निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक 29.92.2023, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, 


इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


८. 


हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कळम २२न(२) यामधील 


परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. BT AIR आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
१०. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२० ५१८५६४१४५२९ असा आहे. हा शासन 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 
9) 
2) 
3) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 

WA p N | | p A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493f2 
735ad885627, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8538CD1E408948F7D025537D5F6589BD8958D1B9532 
2E66D2CCSEDF89ADOD79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 


Date: 2024.02.05 19:22:56 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत- 


Av AD -O 


) 
) 
) 
) 


oC 


सर्व पोलीस आयुक्त. 

अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन CST क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१६/पोल-१अ. 


५) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७ संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
) सर्व परिक्षेत्रीय विहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोळीस उप महानिरीक्षक. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, रा.रा. पोळीस बल, पुणे. 

qo) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर. 

११) सर्व जिल्हा पोळीस अधीक्षक. 

१२) अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा. 

१३) प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, अकोला. 


प्रत- 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) संबंधित भा.पो.से./रा.पो.से. पोलीस अधिकारी (WAT यहायसंचाळक, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्यामार्फत 
६) अवर सचिव, पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


